sot 29S 7 3B ER BV Core 
मोटार वाहन विभागातर्फे रस्ता सुरक्षा विषयक 
जनजागृतीसाठी माहितीपट तयार करण्याकरिता येणाऱ्या 
खर्चास प्रशासकीय मंजूरी देणेबाबत. .._. . ... _- 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्र.एमव्हीडी-०७१२/प्र.क्र.१८/परिवहन ४ 
जागतिक व्यापार केंद्र,कफ परेड, मुंबई-४०० ००५, दिनांक :५ ऑक्टोबर, २०१२ 


बाचा : परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाचे पत्र क्र. पआ/का-४/र.सु.अ./प्रस्ताव/०६१२/जा.क्र.८७४९, 
दिनांक : ६ जुलै, २०१२ 


शासन निर्णय: मोटार वाहन विभागातर्फे रस्ता सुरक्षा विषयक जनजागृती करण्यासाठी खालील विषयांवर 
दोन माहितीपट बनविण्याकरिता मे. टी. सुरेंद्र प्रॉडक्शन या संस्थेस देण्यात येणाऱ्या एकूण रु. ५,५५,२००/- 
(रुपये पाच लाख पंचावन्न हजार दोनशे फक्त) इतक्या खर्चास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 


खर्च रु. 


रु. २,२७,७००/- 


रु.३,२७,७००/- 


रु.५,५५,२००/- 


र. यासाठी येणारा खर्च “मागणी क्र. बी-३, २०४१ वाहनावरील कर (०१)(०३) रस्ता 
सुरक्षितता- प्रसिध्दी व जनजागृती योजनांतर्गत (२०४१ ०२८८) १३ - कार्यालयीन खर्च “या लेखाशिर्षाखाली 
सन २०१२-१३ च्या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा ब त्याखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


2 हा शासन निर्णय, माहिती ब जनसंपर्क विभागाचा ait. संदर्भ दिनांक २४.७.२०१२, 
नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२९५/१४६१, दिनांक ६.९.२०१२ व वित्त विभागाचा अनौपचारिक 
संदर्भ क्र. २८७/१२/व्यय-८, दिनांक ११.९.२०१२ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


aw 

bu ,फडके) 
शासनाचे अवर सचिव. 
प्रत, 

महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

उप परिबहन आयुक्‍त (प्रशासन)/(लेखा),परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

वित्त विभाग/व्यय-८, मंत्रालय, मुंबई 

नियोजन विभाग-१४६१, मंत्रालय, मुंबई 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई 

अर्थसंकल्प-१ गृह विभाग 

निवडनस्ती, परिवहन -४ 


